मुख्य अभियंता विशेष प्रकल्प, जलसंपदा विभाग 
अमरावती यांचे अधिपत्याखालील अधीक्षक 
अभियंता, अमरावती पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, 
अमरावती व त्या अंतर्गत ३ विभाग व १२ 
उपविभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील ३४४ व रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थापनेवरील ५ पदांना दिनांक १/१०/२०१८ ते 
दिनांक २८/०२/२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र.मुदत-२०१८/(२५३/२०१८)/जसंअ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२ 
दिनांक - ०५/१०/२०१८ 


पहावे:- १) जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय मुदत-२०१८/९१/२०१८/जसंअ, दि. ३.५.२०१८ 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि/२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आपुक, दिनांक ७/९/२०१८ 
३) अधीक्षक अभियंता, अमरावती पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, अमरावती यांचे पत्र क्र.३९१४/आस्था- 
३/मुदतवाढ /२०१८, दिनांक ४/९/२०१८ 
४ शा. निर्णय जलसंपदा विभाग क्र.आढावा-२०१८/प्र.क्र.१९७/२०१८/आ(प्रशि),दि. २७.७.२०१८ 


प्रस्तावना :- 

मुख्य अभियंता विशेष प्रकल्प, जलसंपदा विभाग अमरावती यांचे अधिपत्याखाळील अधीक्षक 
अभियंता अमरावती पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, अमरावती व त्या अंतर्गत ३ विभाग व १२ उपविभागीय 
कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ३४४ व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ५ पदे अशा 
एकूण ३४९ पदांना दिनांक १/०३/२०१८ ते दिनांक ३०/९/२०१८ पर्यंत चाळू ठेवण्यास वरील संदर्भीय क्र. १ 
च्या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात आलेली आहे. संदर्भाधीन क्र. ३ च्या पत्राने प्राप्त प्रस्ताव शासनाच्या 
विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 


उपरोक्त संदर्भीय शासन निर्णय क्र. २ व संदर्भीय पत्र क्र. ३ अन्वये सोबतच्या परिशिष्ट “अ” मध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे मुख्य अभियंता विशेष प्रकल्प, जलसंपदा विभाग अमरावती यांचे अधिपत्याखालील अधीक्षक 
अभियंता अमरावती पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, अमरावती व त्या अंतर्गत ३ विभाग व १२ उपविभागीय 
कार्यालयातील “परिशिष्ट-अ” मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ३४४ पदे व “परिशिष्ट- 
ब” मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ५ पदे अशा एकूण ३४९ पदांना दिनांक 
१/१०/२०१८ ते दिनांक २८/२/२०१९ पर्यंत चाळू ठेवण्यास खालील अटींच्या अधीन राहून शासन मुदतवाढ 
देण्यात येत आहे. 


१. उपरोक्त सर्व पदे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या काळावधीत कार्यरत असतील. 
२. ही पदे आकृतिबंधानुसार मंजूर असावी व सहा महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त नसावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-२०१८/(२५३/२०१८)/जसंअ, 


उपरोक्त विभागातील नियत अस्थायी आस्थापनेच्या व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेच्या वेतनाचा 
खर्च महामंडळास मंजूर असलेल्या तरतुदीतुन खालील लेखाशिर्षातुन भागविण्यात यावा. 
“मागणी क्रमांक आय-५ ( नियत अस्थाई आस्थापना )” एकूण ३४४ पदे 
४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधाऱ्यावरील भांडवली खर्च, ८० सर्वसाधारण, (१९०) सार्वजनिक 
क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांतील गुंतवणूका (०४) योजनेत्तर- वेतनावरील खर्चासाठी भाग भांडवली अंशदान, 
(०४) (०२) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (४७०१ आय १७१) 
व मागणी क्र. आय-५ (रुपांतरीत अस्थाई आस्थापना ) एकूण ५ पदे 
४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधाऱ्यावरील भांडवली खर्च, ८० सर्वसाधारण (१९०) सार्वजनिक 
क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांतीळ गुंतवणुका (०२) योजनांतर्गत, (०२) (०२) विदर्भ पाटबंधारे विकास 
महामंडळास भाग भांडवली अंशदान, (४७०१ एच ६६५) 
हे आदेश वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि/२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आपुक, दिनांक 
७.९.२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार व आंतर वित्तीय सल्लागार व 
सहसचिव व आ (प्रशि) कार्यासनाच्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८१००६१०५८४०५५२७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात आला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांवाने, 


वि त Digitally signed by Rajnish Ramkishor Shukla 
Raj n | ५ h DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Water 

सहपत्र a अ ”् व g र ICode= , 

सहपत्र परिशिष्ट 1QTi व ॥-॥) boa ती postalCode=400032, 
. .5.4.20=d37cbfbt jb b di 

Rambkishor SHU kk be आ य stave, 
Date: 2018.10.06 11:00:21 +05'30" 
(र.रा.शुक्‍्ला) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत- 


१.महाळेखापाल, (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र -१, मुंबई / महाराष्ट्र -२, नागपूर. 
२.महाळेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१, मुंबई / महाराष्ट्र -२, नागपूर. 
३.वित्त विभाग, व्यय-१२/ व्यय-६/ अर्थ-१९, मंत्रालय, मुंबई. 

४. कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर. 

५.मुख्य अभियंता, विशेष प्रकल्प, जलसंपदा विभाग, अमरावती. 

६.आंतरवित्त सल्लागार व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७.मुख्य अभियंता (दवप्र) व सस कार्यासन आ(प्राशि), मंत्रालय, मुंबई. 

८.अधीक्षक अभियंता, अमरावती पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, अमरावती. 

९.कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण विभाग, अकोला 

१०.कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प व जलसंपत्ती अन्वेषण विभाग, अमरावती. 
११.कार्यकारी अभियंता कालवे संकल्पचित्र विभाग, अमरावती 

१२.जिल्हा कोषागार अधिकारी,अमरावती/ अकोळा/वाशिम/यवतमाळ/बुलढाणा 
१३.अर्थ-१, कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४. आ(प्रशि) कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५. जसंअ कार्यासन, जलसंपदा विभाग संग्रहार्थ 


पृष्ठ १० पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-२०१८/(२५३/२०१८)/जसंअ, 


परिशिष्ट अ 
जलसंपदा विभाग झासन निर्णय क्र.-२०१८/(२५३/२०१८)/जसंअ, दि.०५ /१०/२०१८ चे सहपत्र 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांचा तपशिल (१) 


अ.क्र कार्यालयाचे नाव पदनाम पदसंख्या 
ia Q 3 8 
१) अमरावती पाटबंधारे प्रकल्प १) अधीक्षक अभियंता १ 
मंडळ, अमरावती २) उपअभियंता/सहा.अधीक्षक २ 
अभियंता 

३) अधीक्षक धी 

8) क.अ./स.अ.श्रे.-२/शा.अ. ४ 

५) मुख्य आरेखक १ 

६) अनुरेखक १ 

७) प्रथम लिपीक १ 

८) वरिष्ठ लिपीक y 

९) टंकलेखक 3 

१०) उच्चश्रेणी लघुलेखक १ 

११) कनिष्ठ लिपीक 8 

१२) भांडारपाल १ 

१३) वाहनचालक १ 

१४ नाईक १ 

१५) शिपाई/पहारेकरी ३ 

१६) चौकीदार २ 
एकूण ३२ 

अ) | पाटबंधारे प्रकल्प व जलसंपत्ती | १कार्यकारी अभियंता १ 
अन्वेषण विभाग, अमरावती २) उपकार्यकारी अभियंता १ 

3) क.अ./स.अ.श्रेणी-२/श्ा.अ. ४ 

४ विभागीय लेखापाल १ 

५) प्रथम लिपीक १ 

६) वरिष्ठ लिपीक पु 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-२०१८/(२५३/२०१८)/जसंअ, 


जलसंपदा विभाग शासन निर्णय क्र.मुदत-२०१८/(२५३/२०१८)/जसंअ, दि. ०५/१०/२०१८ चे सहपत्र 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांचा तपशिल (१) 


अ.क्र कार्यालयाचे नाव पदनाम पदसंख्या 

ea २ ३ ४ 
७ कनिष्ठ लिपीक 8 

८) टंकलेखक २ 

९) आरेखक १ 

१०) अनुरेखक ३ 

११) भांडारपाल १ 

१२) वाहनचालक १ 

१३) नाईक १ 

१४) शिपाई 4 

१५) चौकीदार २ 

एकूण 33 

१) पाटबंधारे प्रकल्प बांधकाम | १उपविभागीय अधिकारी/अभियंता १ 
उपविभाग क्र.२,अमरावती 2) क.अ./स.अ.श्रेणी-२/शा.अ. 4 
3) वरिष्ठ लिपीक १ 

४ कनिष्ठ लिपीक १ 

५) टंकलेखक १ 

६) अनुरेखक १ 

७) स्था. अ. सहाय्यक ३ 

८) वाहनचालक १ 

९) शिपाई ३ 

१०) चौकीदार १ 

एकूण १८ 

2) पाटबंधारे प्रकल्प १) उपविभागीय अभियंता १ 
उपविभाग, अचलपूर २) क.अ./स.अ.श्रेणी-२/शा.अ. षु 
(बांधकाम) ३) वरिष्ठ लिपीक १ 


पृष्ठ १० पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-२०१८/(२५३/२०१८)/जसंअ, 


जलसंपदा विभाग शासन निर्णय क्र.मुदत-२०१८/(२५३/२०१८)/जसंअ, दि. ०५/१०/२०१८ चे सहपत्र 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांचा तपशिल (१) 


अ.क्र कार्यालयाचे नाव पदनाम पदसंख्या 

बि २ ३ ४ 
४ कनिष्ठ लिपिक १ 

५) टंकलेखक १ 

६) अनुरेखक १ 

(9) स्था.अ.सहायक ३ 

८) वाहनचालक १ 

९) शिपाई र 

१०) चौकीदार 

१ 
एकूण १८ 

३) पाटबंधारे प्रकल्प बांधकाम । १) उपविभागीय अभियंता/अधिकारी १ 
उपविभाग, क्र. ४ धारणी 2) क.अ./स.अ.श्रेणी-२/शा.अ. 4 
3) वरिष्ठ लिपीक १ 

४ कनिष्ठ लिपीक १ 

५) टंकलेखक १ 

६) अनुरेखक १ 

७) स्था. अ. सहाय्यक ३ 

८) वाहनचालक १ 

९) शिपाई ३ 

१०) चौकीदार १ 
एकूण १८ 

४) पाटबंधारे प्रकल्प बांधकाम | १) उपविभागीय अभियंता/अधिकारी १ 
उपविभाग क्र. ३ अमरावती 2) क.अ./स.अ.श्रेणी-२/शा.अ. 4 
3) वरिष्ठ लिपीक १ 

४ कनिष्ठ लिपीक १ 

५) टंकलेखक १ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-२०१८/(२५३/२०१८)/जसंअ, 


जलसंपदा विभाग शासन निर्णय क्र.मुदत-२०१८/(२५३/२०१८)/जसंअ, दि. ०५/१०/२०१८ चे सहपत्र 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांचा तपशिल (१) 


अ.क्र कार्यालयाचे नाव पदनाम पदसंख्या 

Lae 2 3 ४ 
६) अनुरेखक १ 

७ स्था.अ.सहायक ३ 

८) वाहनचालक १ 

९) शिपाई 3 

qo) चौकीदार q 

एकूण १८ 

५) घुंगशी प्रकल्प उपविभाग १)उपविभागीय अधिकारी/अभियंता १ 
क्र.१ मुतिजापूर (बांधकाम) २) क.अ./स.अ.श्रेणी-२/शा.अ. 4 
3) वरिष्ठ लिपीक १ 

४ कनिष्ठ लिपीक ४ 

५) टंकलेखक १ 

६) अनुरेखक २ 

७ स्था. अ. सहाय्यक g 

८) शिपाई ४ 

एकूण २४ 

६) लघु पाटबंधारे उपविभाग १) उपविभागीय अभियंता/ अधिकारी १ 
मंगरुळपिर (बांधकामासाठी २) शा.अ./क.अ. 4 
रुपांतरीत) ३) स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक १ 
(कार्यकारी अभियंता ४ वरिष्ठ लिपीक १ 
पाटबंधारे प्रकल्प व जलसंपत्ती | 4) कनिष्ठ लिपीक २ 
अन्वेषण विभाग, अमरावती ६) अनुरेखक १ 
अंतर्गत) ७ टंकलेखक १ 
८)वाहनचालक १ 

९)चौकीदार १ 

१०)शिपाई २ 

एकूण 16 


पृष्ठ १० पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-२०१८/(२५३/२०१८)/जसंअ, 


जलसंपदा विभाग शासन निर्णय क्र.मुदत-२०१८/(२५३/२०१८)/जसंअ, दि. ०५/१०/२०१८ चे सहपत्र 


नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांचा तपशिल (१) 


अ.क्र कार्यालयाचे नाव पदनाम पदसंख्या 
| Q 3 8 
७ बोर्डी नाला प्रकल्प १)उपविभागीय अधिकारी/अभियंता १ 
उपविभाग क्र १ -चांदुरबाजार २) क.अ./स.अ.श्रेणी-२/शा.अ. ४ 
(बांध) 
३) स्था. अ. सहाय्यक 8 
४) वरिष्ठ लिपीक १ 
५) कनिष्ठ लिपीक २ 
६) टंकलेखक १ 
७ अनुरेखक १ 
८) वाहनचालक १ 
९) शिपाई २ 
१०) चौकीदार १ 
एकूण १८ 
ब) | पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण १) कार्यकारी अभियंता १ 
विभाग, अकोला २) उपकार्यकारी अभियंता १ 
३) क.अ./स.अ.श्रेणी-२/श्ा.अ. ४ 
४) विभागीय लेखापाल १ 
५) प्रथम लिपीक १ 
६) वरिष्ठ लिपीक 4 
७ कनिष्ठ लिपीक 8 
८) टंकलेखक २ 
९) आरेखक १ 
१०) अनुरेखक ३ 
११) भांडारपाल १ 
१२) वाहनचालक १ 
१३) नाईक १ 
१४) शिपाई 4 
१५) चौकीदार २ 
एकूण 33 


पृष्ठ १० पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-२०१८/(२५३/२०१८)/जसंअ, 


जलसंपदा विभाग शासन निर्णय क्र.मुदत-२०१८/(२५३/२०१८)/जसंअ, दि.०५/१०/२०१८ चे सहपत्र 


नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांचा तपशिल (१) 


अ.क्र कार्यालयाचे नाव पदनाम पदसंख्या 
eal २ ३ ४ 
१) पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण । १उपविभागीय अधिकारी/अभियंता १ 
उपविभाग, अकोला 2) क.अ./स.अ.श्रेणी-२/श्ा.अ. 4 
3) वरिष्ठ लिपीक १ 
४ कनिष्ठ लिपीक १ 
५) टंकलेखक १ 
६) अनुरेखक १ 
७) स्था. अ. सहाय्यक ३ 
८) वाहनचालक १ 
९) शिपाई 3 
qo) चौकीदार q 
एकूण १८ 
२ पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण । १ उपविभागीय अधिकारी/अभियंता १ 
उपविभाग, वाशिम ( मुख्यालय । a) क.अ./स.अ.श्रेणी-२/शा.अ. y 
अकोला) 3) वरिष्ठ लिपीक १ 
8) कनिष्ठ लिपीक १ 
५) टंकलेखक १ 
६) अनुरेखक १ 
७) स्था. अ. सहाय्यक ३ 
८) वाहनचालक १ 
९) शिपाई 3 
qo) चौकीदार q 
एकूण १८ 
३) पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण । १ उपविभागीय अधिकारी/अभियंता १ 
उपविभाग, खामगाव २ Scere र 
३) स्था. अ. सहाय्यक ३ 
४) वाहनचालक १ 
एकूण & 


पृष्ठ १० पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-२०१८/(२५३/२०१८)/जसंअ, 


जलसंपदा विभाग शासन निर्णय क्र.मुदत-२०१८/(२५३/२०१८)/जसंअ, दि. ०५/१०/२०१८ चे सहपत्र 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांचा तपशिल (१) 


अ.क्र कार्यालयाचे नाव पदनाम पदसंख्या 

eal 2 3 ४ 

४) पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण | १)उपविभागीय अधिकारी/अभियंता 
उपविभाग क्र. १, अमरावती 2) स्था. अ. सहाय्यक 

३) वाहनचालक १ 

एकूण 4 

4) पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण । १) उपविभागीय अधिकारी/अभियंता १ 

उपविभाग, यवतमाळ २) क.अ./स.अ.श्रेणी-२/शा.अ. 4 

3) वरिष्ठ लिपीक १ 

४ कनिष्ठ लिपीक १ 

५) टंकलेखक १ 

६) अनुरेखक १ 

(9) स्था. अ. सहाय्यक ३ 

८) वाहनचालक १ 

९) शिपाई 3 

qo) चौकीदार q 

एकूण १८ 

क) | कालवे संकल्पचित्र विभाग , १)कार्यकारी अभियंता १ 

अमरावती २) उपविभागीय अभियंता/अधिकारी ३ 

३) क.अ./स.अ.श्रेणी-२/शा.अ. १७ 

४) प्रथम लिपीक १ 

५) वरिष्ठ लिपीक ४ 

६) कनिष्ठ लिपीक 9 

७) लघु टंकलेखक १ 

८) आरेखक १ 

९) सहा. आरेखक १ 

१०) अनुरेखक 4 

99) भांडारपाल q 

१२) वाहनचालक १ 

१३) शिपाई ७ 

१४) चौकीदार १ 

एकूण ५१ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-२०१८/(२५३/२०१८)/जसंअ, 


परिशिष्ट- ब 


जलसंपदा विभाग शासन निर्णय क्र. मुदत-२०१८/(२५३ /२०१८)/जसंअ, दि. ०५/१०/२०१८ चे सहपत्र 
रूपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील कर्मचा-यांची माहिती 


अ.क्र कार्यालयाचे नाव कर्मचा-याचे नाव पदनाम । सेवानिवृत्तीचा 
दिनांक 
fe | २ 3 3 4 
7 कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प 
व जलसंपत्ती अन्वेषण विभाग, 
अमरावती अंतर्गत 
१) पाटबंधारे प्रकल्प उपविभाग, १) श्री.रामचंद्र HY ates | चौकीदार | २८/०२/२०२१ 
अचलपूर (बांधकाम) 
२) बोर्डीनाला प्रकल्प उपविभाग क्र.१ | १ श्री. रामकृष्ण चंपत भोंडे | स्वच्छक | ३१/०८/२०२२ 
चांदूरबाजार (बांधकाम) 
२) श्री. सुधाकर TOR | मजूर । ३०/०६/२०२२ 
मोहोड 
३) श्री. लहानु तुकाराम मजूर | २८/०२/२०२९ 
वानखेडे 
एकूण पदे ४ पदे 
2 । कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प 
अन्वेषण विभाग, अकोला अंतर्गत 
पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण उपविभाग, । १ श्री. सारंग मारोतराव मजूर | ३०/०६/२०२५ 
यवतमाळ गुरनुले 
एकूण पदे १ पदे 
एकूण ५ पदे 


KKKKK 


पृष्ठ १० पैकी १० 


